प्रशासकीय मान्यता 

सन-२०१९-२०या आर्थिक वर्षात भारतीय आयुर्विज्ञान 
अनुसंधान परिषद मार्फत प्राप्त अनुदानातून यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


डॉ. वैश्यंपायन स्मृती शासकोय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, सोलापूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीसीएस-२०२०/प्र.क्र.१२२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 


वाचा: १. झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०२० / प्र.क्र.४/ Yo / कोषा.प्रशा.५, 
दिनांक ३०.०१.२०२० 

४. ४. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवस/यंसाख/वैमसो/ 
ICMR/ VRDL (/॥8/केंद्र.अनु/१-म/२९३२/२०२०, दिनांक १४.०३.२०२० 


शासन निर्णय :- 


डॉ. वैश्‍्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर या संस्थेत केंद्र राज्य 
योजनेतंर्गत “विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा” स्थापनेसाठी (व्हीआरडीएल) प्राप्त आर्थिक 
अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली रुपये ५०,३५,५४६/- (रुपये पन्नास लक्ष पस्तीस 
हजार पाचशे सेहचाळीस फक्त) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग एकूण 
किंमत(रुपये) । किंमत(रुपये) 
१) | बायोसेप्टी कबिनेट | of | 4cc389 ५८८३४१ 
२) | रेफ्रिजरेटेड हाय स्पीड सेन्ट्रीफ्युज ०१ | ३१७५६१ ३१७५६१ 
3) | थर्मल सायकलर | 09 | q २७५००० २७५००० 
४) | जेल डॉक्युमेन्टेशान सिस्टीम अण्ड जेल he q § 40000 ६५०००० 
इलेक्ट्रोफोरेसीस 
५) । रेफ्रिजरेटेड मायक्रोफ्युज | of | ४८९९५३ ४८९९५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीएस-२०२०/प्र.क्र.१२२/प्रशा-१ 


यंत्राचे नांव 


नग 


प्रती नग 
किंमत(रुपये) 


एकूण 
किंमत(रुपये) 


रिअल टाईम पीसीआर Fal 


| 09 | q 


4400000 


4400000 


८०० व्हर्टिकल अल्ट्रा लो फ्रिजर 


208 (| q 


५६४६९१ 


५६४६९१ 


अँटोमेटेड एलायझा मायक्रो प्लेट वाठार 


| 09 | q 


324000 


324000 


अँटोमेटेड एलायझा मायक्रो प्लेट रिडर 


| 09 | q 


324000 


३२५००० 


एकूण ५०,३५,५४६/- 


अटी :- 


षु वि 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा (VRDL) 


स्थापनेकरीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा HS BAHU 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीएस-२०२०/प्र.क्र.१२२/प्रशा-१ 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोकक्‍्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस संबंधित योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१३४६२५५३१३ असा आहे. हा 

आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
AH 


ARUN oni 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE «azure i 


o=G MENT 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.03.18 14:57:40 +05'30' 


/९८097823 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, डॉ. वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


